उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, 
औरंगाबाद यांचे अधिपत्याखालील दंत 
चिकित्सा विभागातील उपजिल्हा रुग्णालये व 
ग्रामीण रुग्णालये येथील २८ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२०/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : २० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा :- 

१ वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रश्ा-५, 
दि.३१.०३.२०२० 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२०. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : अपदे-२०१९/प्र.क्र.१३९/आरोग्य-४, 
दि.१०.१०.२०१९. 

8) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : अपदे-२०१९/प्र.क्र.१४६/आरोग्य-४, 
दि.१०.१०.२०१९. 

५) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : अपदे-२०१९/प्र.क्र.१४०/आरोग्य-४, 
दि.१४.१०.२०१९. 


६) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-८अ/अस्थाई पदे/९०३३- 
३४/२०२०, दि.१९.०८.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांचे अधिपत्याखालील दंत 
चिकित्सा विभागातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये येथील २८ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर वित्त विभागाने 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील दि.३१ मार्च, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये कोविड-१९ या आजारामुळे 
निर्माण झालेल्या प्रशासकीय अडचणीमुळे, सर्व विभागांच्या अस्थायी पदांना दि.३१.०५.२०२० पर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४ 


मुदतवाढ दिली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा संचालनालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. 
६ येथील पत्रान्वये, सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांचे अधिपत्याखालील दंत चिकित्सा 
विभागातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये येथील २८ अस्थायी पदांना दि.०१.०६.२०२० ते 
दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन 
2020-2029 या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष 


हिं मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३- 
ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


२ | मागणी क्रमांक आर-१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0893)” 


३ मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(०१)(०९)-महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे जिल्हा 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (२२१० ४६२४)” 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १२.०२.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


प. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना, 
यासोबतच्या “परिशिष्ट-“अ” मधील तकक्‍्यात प्रत्येक अरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व 
Sarat पदे (तपज्ञीलवार माहिती) याबाबतच्या माहितीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२९१६३२५०८८१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
p i d M Department, postalCode=400001, 
a | [2 st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a2 
8c94703436c07cda664672d20607766 


dc59d345b, 
a a V e serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f7 


6b869fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf 
87b0cf68d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2020.08.20 12:58:45 +05'30° 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
SYA, SRY सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
सहसंचालळक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली. 
९. 
१०. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली. 
सर्व संबंधीत रुग्णालये (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद 
यांचेमार्फत) 


११.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१२.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी (सेवा-१), सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


पृष्ठ३पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२०/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४, 
दिनांक - २० ऑगस्ट, २०२० सोबतचे विवरणपत्रो 


अ. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
क्र मंजूर पदे | पदे 
२८ | ee | प्रत्येकी २ पदे 
i उपजिल्हा रुग्णालय गंगापुर, जि. २ शि दंत चिकित्सक, गट-अ (१ पद) 
औरंगाबाद 
२ | उपजिल्हा रुग्णालय अंबड, जि. २ हिं सहाय्यक, ग-ड (१ पद) 
जालना 
3 उपजिल्हा रुग्णालय सेलू, 2 1 
जि.परभणी 
द्वि उपजिल्हा रुग्णालय वसमत, जि. २ हिं 
हिंगोली 
५ | ग्रामीण रुग्णालय, बिडकीन, जि. २ | 
औरंगाबाद 
६ । ग्रामीण रुग्णालय, कन्नड, जि. २ |] 
औरंगाबाद 
वि ग्रामीण रुग्णालय, पाचोड, जि. २ | 
औरंगाबाद 
८ | ग्रामीण रुग्णालय, पिशोर, जि. २ a 
औरंगाबाद 
९ | ग्रामीण रुग्णालय, खुलताबाद, २ [4 
जि. औरंगाबाद 
णि ग्रामीण रुग्णालय, देवगाव रंगारी, २ [=] 
जि. औरंगाबाद 
पं १ | ग्रामीण रुग्णालय, मंठा, जि. २ 1 
जालना 
१२ | ग्रामीण रुग्णालय, भोकरदन, जि. २ a 
जालना 


पृष्ठ३पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४ 


१३ | ग्रामीण रुग्णालय, परतुर, जि. २ i 
जालना 
ie ग्रामीण रुग्णालय, बोरी, जि. २ ण 
परभणी 
एकूण २८ | 90 | २८ अस्थाई पदे 


पृष्ठ३पैकी५ 


